महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या 
वारसांना निवृत्तीवेतन व इतर आर्थिक लाभ... 

वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ मधील ऑक्टोबर ते जानेवारी 
या ४ महिन्यांकरिता व वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ मधील 
नोव्हेंबर, २०२२ ते मार्च, २०२३ या ६ महिन्यामधील 
थकीत वाढीव निवृत्तीवेतनाकरिता अनुदानाचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : बियुडी-१८२३/प्र.क्र.४१/२०२३/३६ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ४ जानेवारी, २०२४ 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बियुडी-१८१४/प्र.क्र.९६/२०१४/३६, दि.२१.०४.२०१५, 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बियुडी-१८१४/प्र.क्र.९६/२०१४/३६, दि.३१.०१.२०२३, 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३, 

शासन पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.२२/२०२३/२५, दि.१७.०४.२०२३, 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बियुडी-१८२३/प्र.क्र.४१/२०२३/३६, दि.१६.०५.२०२३. 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बियुडी-१८२३/प्र.क्र.४१/२०२३/३६, दि.२९.०८.२०२३ 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा आंदोलनातील १४ हुतात्म्यांच्या लाभार्थ्यांना प्रत्येकी रु.१०,०००/- 


दरमहा निवृत्तीवेतन, वार्षिक रु.५००/- प्रवासखर्च व रु.५,०००/- इतर अनुषंगिक लाभ अदा 


करण्यासाठी "मागणी क्र.ए-५, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व 


कल्याण कार्यक्रम - १०२ - सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृतीवेतन- (००) (०३) महाराष्ट्र-कर्नाटक 


सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांचे वारसांना निवृत्तीवेतन (२२३५ २४९३)" या लेखाशीर्षाअंतर्गत सन 


2023-2028 या वित्तीय वर्षासाठी एकूण रु.१६,३२,०००/- एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर करण्यात 


आलेली आहे. तथापि, शासनाने दि.२२.११.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासनामार्फत स्वातंत्र्य 


सैनिकांना देण्यात येणाऱ्या रु.१०,०००/- इतक्या निवृत्तीवेतनात रु.१०,०००/- ने वाढ करुन 


रु.२०,०००/- दरमहा इतके निवृत्तीवेतन दि.०१.११.२०२२ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याबाबत 


निर्णय घेतलेला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र कर्नाटक आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या वारसांच्या 


निवृत्तीवेतनात रु.१०,०००/- ने वाढ करुन रु.२०,०००/- दरमहा इतके निवृत्तीवेतन करण्याबाबतचा 


संदर्भाधीन क्र.२ वरील दि.३१.०१.२०२३ रोजीचा शासन निर्णय मंजूर केला आहे. त्यानुसार त्यापैकी 
पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बियुडी-१८२३/प्र.क्र.४१/२०२३/३६ 


माहे Ute ते जून, २०२३ या तीन महिन्याचा खर्च भागविण्याकरीता उपलब्ध झालेल्या अनुदानातून 


रु.८,०६,५००/-, इतके अनुदान संबंधीत जिल्हाधिकारी यांना संदर्भ क्र.५ येथील दिनांक १६.०५.२०२३ 
रोजींच्या शासन निर्णयांन्वये वितरित करण्यात sieved होते. तथापि, जिल्हाधिकारी, पुणे येथील 
एकमेव लाभार्थी श्रीमती राधाबाई किसन गोपाळे यांचे दि.०२/०२/२०२२ रोजी निधन झाले असल्याने 


जिल्हाधिकारी, पुणे यांना वितरीत केलेले रु.६५,५००/- इतके अनुदान त्यांनी परत केळे. तसेच 


त्यानंतर वित्त विभागाने मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या ९५% म्हणजेच रु.१६,३२,०००/- पैकी 


रु.१५,५०,४००/- इतका निधी वितरीत करुन अपेक्षित खर्च भागविण्यास मंजूरी दिल्यामुळे १२ 


लाभार्थ्यांकरीता वितरणासाठी उपलब्ध झालेल्या एकूण रु.८,०९,४००/- इतक्या रक्‍्कमेमधून दि.२९ 


ऑगस्ट, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर २०२३ या तीन महिन्यांचा खर्च 


भागविण्यासाठी एकूण रु.७,२०,०००/- जिल्हाधिकारी, मुंबई, कोल्हापूर व रत्त्नागिरी यांना व वित्तीय 


वर्ष २०२२-२३ मधील थकीत राहिलेले वाढीव निवृत्तीवेतन अदा करण्यासाठी मुंबई जिल्हाधिकारी (३ 


लाभार्थ्यांना यांना दयावयाच्या माहे, नोव्हेंबर, २०२२ पासूनचे थकीत वाढीव निवृत्तीवेतन 


रु.१,५०,०००/- पैकी सध्या रु.६०,०००/- व रत्नागिरी जिल्हाधिकारी (१ लाभार्थी) यांना माहे, मार्च, 


२०२२ चे निवृत्तीवेतन अदा करण्यासाठी रु.१०,०००/- असे एकूण रु.७०,०००/- असे एकूण 


रु.७,९०,०००/- (रुपये सात लाख नव्वद हजार फक्त) इतके अनुदान संदर्भ क्र.६ येथील दिनांक 


२९.०८.२०२३ रोजींच्या शासन निर्णयांन्वये संबधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत केळे आहे. 


२. आता, वित्त विभागाने उपरोक्त टिप्पणीन्वये सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर 


अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधील उर्वरीत 4% निधी म्हणजे (रु.८१,६००/-) BE च्या १००% निधी, तसेच 


मंजूर पुरवणी मागणी रु.१७.३० लाख रकमेच्या ५०% म्हणजे रु.८.६५ लाख असा एकूण 


रु.९,४६,६००/- इतका निधी वितरीत करण्यास मंजूरी दिल्यामुळे यापूर्वीची बिडीएसवरील शिल्लक 


रु.१९,४००/- मिळून असा एकूण रु.९,६६,०००/- इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. तसेच 


सुधारित अंदाजाच्या प्राप्त माहितीनुसार जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांच्याकडील ८ पैकी एका 


लाभार्थ्यांचे जून, २०२३ मध्ये निधन झाले असल्याने त्यांच्याकडे जुले ते सप्टेंबर, २०२३ चे 


निवृत्तीवेतनाचे रु.६०,०००/- शिल्लक विचारात घेऊन उपलब्ध असलेल्या रु.९,६६,०००/- इतक्या 


रक्‍कमेमधून खालीलप्रमाणे ११ लाभार्थ्यांकरीता ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर २०२३ व जानेवारी, २०२४ 


या चार महिन्यांचा खर्च भागविण्यासाठी मुंबई, कोल्हापूर व रत्त्नागिरी यांना जिल्हाधिकारी यांना एकूण 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बियुडी-१८२३/प्र.क्र.४१/२०२३/३६ 


रु.८,२०,०००/- व वित्तीय FY २०२२-२३ मधील थकीत राहिलेले वाढीव निवृत्तीवेतन अदा 


करण्यासाठी मुंबई जिल्हाधिकारी (३ लाभार्थ्यांना) यांना माहे, नोव्हेंबर, २०२२ ते मार्च, २०२३ मधील 


थकीत वाढीव निवृत्तीवेतन रु.१,५०,०००/- पैकी शिल्लक राहिलेले रु.९०,०००/- असे एकूण 


रु.९,१०,०००/- (रुपये नऊ लाख दहा हजार फक्त) इतके अनुदान खालील तक्त्यातील अनुक्रमे 


रकाना ५ व ६ प्रमाणे संबधित जिल्हाधिकारी यांना यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


अ. | जिल्हाधिकारी | सन २०२३-२४ | माहे, नोव्हेंबर, | माहे, ऑक्टोबर, | माहे, नोव्हेंबर, | एकूण वितरीत 
क्र. कार्यालयाचे करिता चे २०२२ ते मार्च, २०२३ते २०२२ ते मार्च, अनुदान 
नाव माहे एप्रिल ते । २०२३चे थकीत | जानेवारी, २०२४ | २०२३चे थकीत 
सप्टेंबर, २०२३ वाढीव या ४ महिन्या वाढीव 
साठी निवृत्तीवेतन | निवृत्तीवेतन साठी निवृत्तीवेतन 
व प्रवास भत्ता व (दरमहा निवृत्तीवेतन (दरमहा 
इतर अनुषंगिक | रु.१०,०००/- (दरमहा रु.१०,०००/- 
लाभाकरीता प्रत्येकी) रु.२०,०००/- प्रत्येकी) 
(लाभार्थ्यांची | वितरीत केलेले वितरीत प्रत्येकी) वितरीत अनुदान 
संख्या) एकूण अनुदान अनुदान वितरीत अनुदान 
(रुपये) (रुपये) (रुपये) (रुपये) (रुपये) 
दिं २ ३ = ae 4 द [= aes = 
i a | मुंबई शहर (३) 3,६६,५०० ६०,००० २,४०,००० ९०,००० ७,५६,५०० 
२ कोल्हापूर (७८ ९,६९,००० FO 400,000 —ae | 98,&8,000 
3 रत्नागिरी (१) १,२५,५०० १०,००० ८०,००० a 2 2,974,400 
एकूण अनुदान १४,६१,००० ७०,००० ८,२०,००० 80,000 28,839,000 
३. सदर लेखानुदान पुढील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे:- 


१) 


2) 


प्रत्येक महिन्यांचा खर्च संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी त्यांना वितरीत केलेल्या 
तरतुदीइतक्या मर्यादेत ठेवावा. 

संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी उक्त बाबीवर होणाऱ्या खर्चाची वेगळी नोंद ठेवून 
महाळेखापाल कार्यालयामधील खर्चाच्या area ताळमेळ घाळून त्याचे विवरणपत्र 
सामान्य प्रशासन विभाग/ कार्यासन-२५ व वित्त विभाग यांच्याकडे विहित मुदतीत पाठवावे 
व त्याची प्रत या कार्यासनासदेखीळ पाठवावी. तसेच कुठल्याही परिस्थितीत 
“२२३५२४९३” या लेखाशरीर्षाखाळीच या रकमा खर्ची पडत असल्याची व त्याबाबत 
खर्चमेळाद्वारे खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील, याची 
कृपया नोंद घ्यावी. 


जिल्हाधिकारी, मुंबई यांनी अधिदान व लेखाधिकारी या कार्यालयाशी संपर्क साधून त्या- 
त्या महिन्याचा खर्च खर्ची पडत असल्याची नोंद बीम्स प्रणालीवर घेण्यात येत असल्याची 
खातरजमा तसे प्रमाणपत्र प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेच्या आत 


करुन, 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बियुडी-१८२३/प्र.क्र.४१/२०२३/३६ 


GAD_362@maharashtra.gov.in या ई-मेल वर पाठविण्याची जबाबदारी या कामाशी 
संबंधीत तहसिलदार यांची राहिल. 


४. सदर खर्च, सामान्य प्रशासन विभाग "मागणी क्र-ए.५, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम - १०२ - सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृतीवेतन- 
(००) (03) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांचे वारसांना निवृत्तीवेतन (२२३५ २४९३)" या 
लेखाशीर्षाअंतर्गत सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.५२/२०२२/२५, 
दि.०६.०४.२०२२ व वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२३ 
मधील सूचना विचारात घेऊन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०१०५१६१७२२०८०७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAVINDRA RAMDAS PETKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL ADMINISTRATION 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=02221e63deda18472966f6ceba0e52b817 16756b206278e 1 f5bd437fe438 


944, postalCod 


2, st= 
serial INumber=93D05A 1F2A6CEAD3ED9E358A4D06E909B2A25FE9A918A443E6204 
CD5D72B0ED9, cn=RAVINDRA RAMDAS PETKAI 


Date: 2024.01.05 16:16:22 +05'30' 


(र. रा. पेटकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी रवाना :- 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )/ महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई. 

२. संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक शाखा), मुंबई. 

३. प्रधान सचिव (व्यय)/ लेखा व कोषागरे, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. जिल्हाधिकारी, मुंबई हहर जिल्हा, जुने जकात गृह, फोर्ट, मुंबई-२३. 

५. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी, पुणे व कोल्हापूर. 

६. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ यांना असे कळविण्यात येते की, त्यांना 
आवश्यक असलेले अनुदान जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांच्याकडून मागविण्यात यावे. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, पुणे व कोल्हापूर. 

१०. सामान्य प्रशासन विभाग/ कार्यासन-२५, मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवड नस्ती (कार्या .३६) 


पृष्ठ ३ पैकी ४ 


